सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे , १४-२० , २०२० : वैशाख 


२४-३० , 


शके 


१ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - १४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश. 


ते 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


७२७ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


७४० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


: ०२: 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : - श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ , नांदेड यांचे पत्र 
जा . क्र.९ ७८ / २०२० दिनांक ०३/०२/२०२० सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड 
व श्री एस.एस. खरात, जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एन.डी. खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
नांदेड यांनी पहावा . 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायालय, नांदेड आस्थपनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री एन . डी . खोसे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना याव्दारे प्रधिकृत करण्यात येत आहे . 


नांदेड , ४ फेब्रुवारी , २०२० . 


क्र . ब-२( १ )/१०२९/२०२०.- श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक १०/०२/२०२० ते १३/०२/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ९/०२/ २०२० रोजी पासून 

ते 
दिनांक १४/०२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश-२, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 


दिपक अ . धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


औ . भाग १-२० 


७२७ 


७२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती भीनीइम्बीसात देशमुख , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


, 


- 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- १) श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचा दिनांक २५/०२/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज, त्यावर दिवाणी न्यायालय 
व . स्तर नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक १११४/२०२० , दि . २५/०२/२०२० . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती भीनीइम्बीसात देशमुख, 
पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


असत्या . 


२ ) श्रीमती एस.एस. गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे दि . २७/०२/२०२० रोजीचे पत्र सोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्यावर 
दिवाणी न्यायालय , व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक ११६८ / / 
२०२० , दि .२७ / ०२/ २०२० . 


श्रीमती भीनीइम्बीसात देशमुख, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज स्थायी 
आदेशान्वये श्री पी.यु. देशमुख , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , २७ फेब्रुवारी, २०२० . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब-२ ( १ )/१६२३/२०२०.- श्रीमती एस.एस. गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २५/०२/२०२० व २६/०२/२०२० पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा, वैद्यकीय 
कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस. गवई , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : - श्री.एस.एस.खरात , जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांचा विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज, सोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीमती एस.एस. गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री . जी.सी. फुलझळके , 
तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , २८ फेब्रुवारी , २०२० . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


क्र . ब-२( १ )/१६१०/२०२०.- श्री.एस.एस.खरात , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ 
अन्वये दिनांक १६/०२/२०२० व १७/०२/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा , वैद्यकीय कारणास्तव कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.खरात , जिल्हा न्यायाधीश -१, 
नांदेड, हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.एस.खरात , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , नांदेड, हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


: २ : 


वाचले :- १ ) श्रीमती भीनीइम्बीसात देशमुख , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा दिनांक २६/०२/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज, त्यावर दिवाणी न्यायालय व. स्तर नांदेड 
यांचा पृष्ठांकन क्रमांक ११४२/२०२० , दि .२७/ ०२/ २०२० . 

कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त कालावधीत श्री.एस.एस.खरात, जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 
न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री के . एन. गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांनी पाहिला आहे. 


नांदेड , २७ फेब्रुवारी, २०२० . 


क्र . ब-२ ( १)/१५८८/२०२०.- श्रीमती भीनीइम्बीसात देशमुख, पाचवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/०२/२०२० व 
२९/०२/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दि . १/३/२०२० रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दि . २७/ 
२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि.२/०३/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


दिपक अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


७२ ९ 


५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन )नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . आर. मांडवगडे, 
जिल्हा न्यायाधीश-३, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचले :- श्री एम . आर . मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश-३, नांदेड यांचे 
पत्र क्र . १४४५/२०२० , दिनांक २०/०२/२०२० , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश, 


भाग-२ 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त कालावधीतील श्री एम . आर. मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश-३, 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एन.डी. 
खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , २७ फेब्रुवारी, २०२० . 


क्र . ब-२( १ )/१६११/२०२०.- श्री एम . आर . मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश 
३, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक ११/०३/२०२० व १२/०३/२०२० या एकूण ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १०/०३/२०२० रोजीच्या सुट्टीचा फायदा 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


दिपक अ . 


धोळकिया 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम.आर. मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश-३ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . आर . मांडवगडे, 
जिल्हा न्यायाधीश-३ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न असते . 


- 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : 

श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०२/०३/२०२० व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १३१०/२०२० , दिनांक 
०२/०३/२०२० व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


भाग-२ 


उपरोक्त कालावधीतील श्री एम . आर . मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश 
३, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एन.डी. 
खोसे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांनी पहावा . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , २७ फेब्रुवारी, २०२० . 


दिपक अ . 


धोळकिया 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ )/१८३०/२०२०.- श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २४/०२/२०२० ते 
२८/०२/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एल . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत. 


चौथे सह 


६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले : - श्री एम . आर . मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांचे 
पत्र क्र . १४४५/२०२० , दिनांक २०/०२/२०२० , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एल . गायकवाड , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


कार्यालयीन आदेश 


असत्या . 


क्र . ब-२( १ )/१६१२/२०२०.- श्री एम . आर. मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश 
३ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वयेदिनांक ०६/०३/२०२० व ०७/०३/२०२० या एकूण ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०८/०३/२०२० रोजीच्या सुट्टीचा फायदा 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


भाग -३ 
श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला 


आहे . 


नांदेड , ०४ मार्च, २०२० . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम.आर. मांडवगडे, जिल्हा न्यायाधीश-३ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


७३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस. गवई , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


, 


भाग-३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्रीमती एन. एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०३/०२/२०२० व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . १३०९/ २०२० , दिनांक 
०३/०३/२०२० व सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज, सोबत 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब-२( १)/१८२९/२०२०.- श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ३०/०१/२०२० ते 
०१/०२/२०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा , वैद्यकीय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एल . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एल . गायकवाड , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री जी.सी. फुलझळके , 
तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा. 


नांदेड , ११ मार्च, २०२० . 


चौथे सह 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : 

श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ , नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र .१८ ९१/ २०२० दिनांक ०९/ ०३/२०२० सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


, 


कार्यालयीन आदेश 


असत्या . 

भाग-३ 
श्रीमती एन . एल . गायकवाड , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार स्थायी आदेशान्वये पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , ०४ मार्च, २०२० . 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


९ 


क्र . ब-२( १ )/१९०९/२०२०.- श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक १६/०३/२०२० ते १८/०३/२०२० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) 
या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १५/०३/२०२० रोजीचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १५/०३/२०२० रोजीच्या रात्री पासून ते 
दिनांक १९/०३/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के.एन. गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश-२, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्रीमती एस.एस. गवई, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांचेदिनांक ०५/०३/२०२० रोजीचे पत्र सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज त्यावर 
दिवाणी न्यायालय , व . स्तर नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्रमांक १३७८/२०२० 
दिनांक ०५/०३/२०२० . 


कार्यालयीन आदेश 


: ०२: 


उपरोक्त कालावधीतील श्री . के.एन. गौतम ,जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार एम . आर . मांडवगडे, 
जिल्हा न्यायाधीश-३, नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड , ११ मार्च, २०२० . 


क्र . ब-२( १ )/१९१०/२०२०.- श्रीमती एस.एस. गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०३/२०२० ते १३/०३/२०२० 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
१०/०३/२०२० व १५/०३/२०२० या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून , 
दिनांक १४/०३/२०२० रोजी औरंगाबाद येथे होत असलेल्या न्यायिक 
अधिकारी यांच्या मध्यस्थी परिषदेस उपस्थित राहण्याच्या अटीस अधीन 
राहून , दिनांक ०९ /०३/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६/ 
०३/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते. 


दिपक अ . धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


७३१ 


११ 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन पातलसिंका 
क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना कलम-११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र .२०१९/ उपजि / भूसं / पात/ लसिंका/क्रं .२/ मौ.तरोडा खु ./ सीआर-०७. 
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ 
जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ( ३) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल. 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचानिर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन गावः मौ . तरोडा ( खु ) , ता.जि. नांदेड 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 

२३४ 


०१ 


क्षेत्र चौ.मी. मध्ये 
४२.९ १ चौ.मी. 
४२.९ १ चौ.मी. 


एकूण क्षेत्र 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव: - खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव विकास 
योजना नांदेड ( सुधारीत ) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा ( खु), ६.०० मी .रुंद 
रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे मौ . तरोडा ( खु) , ता.जि. नांदेड. प्रकल्पकार्याचे 
वर्णनः- सार्वजनिक रस्त्याच्या प्रयोजनासाठी . 
समाजाला मिळणारे लाभः-पायाभूत सुविधा. 


अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


अनुसूची चार 
भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक 
प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक 

नाही . 


अनुसूची पाच 
प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन पातलसिंका 
क्र .२ नांदेड येथील कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ठिकाण: - नांदेड . दिनांक : - ०३/०३/२०२० 


महेश वडदकर 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड . 


७३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


१२ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसूचना कलम-११ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


क्रमांक क्र .२०१४/ उपजि / लसिका/सिआर- ०१.- ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १ ९/२०१४/ प्र.क्र .७७/ 
अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल. 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . किवळा तालुका:- लोहा जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर 


०१ 


१६० 


०१८ 


०२ 


१६० 


०.१ ९ 


०३ 


१६० 


०.३७ 


०४ 


१६० 


०.३७ 


०५ 


१६० 


०.१२ 


०६ 


१६० 


०.१३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे; 


०७ 


१६० 


०.१२ 


०८ 


१६१ 


१.६७ 


० ९ 


१६१ 


१.६७ 


१० 


१६१ 


१.६७ 


११ 


१६४ 


०.४७ 


१२ 


१६४ 


०४६ 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


१३ 


१६४ 


००७ 


१४ 


१६५ 


०.३६ 


१५ 


१६३ 


०.२५ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


१६ 


१६२ 


१.२० 


१७ 


१५ ९ 


१.२२ 


१८ 


१५८ 


१.०४ 


१ ९ 


१.०४ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


१५८ 
१५८ 


२० 


१.०४ 


२१ 


१५७ 


०.११ 


२२ 


२.०० 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


१५७ 
१५७ 


२३ 


२.०५ 


२४ 


१५६ 


१.९ ५ 


२५ 


१५६ 


०५६ 


२६ 


१४४ 


०.८१ 


२७ 


१४६ 


१.४७ 


२८ 


०.६० 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


१४३ 
१४३ 


२ ९ 


०.५० 


३० 


१४३ 


१.१० 


३१ 


१४३ 


०.०६ 


३२ 


१४३ 


१.०६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १९ ४२ , 


७३३ 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


संपादीत क्षेत्र हे.आर 


१३ 


३३ 


१४२ 


४.२० 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 


११५ 


०७० 


३४ 
३५ 


११५ 


०.०६ 


प्रारंभिक अधिसूचना कलम-११ 


३६ 


११४ 


०.३ ९ 
१.२ ९ 


३७ 


११४ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान 


३८ 


११३ 


०.७० 


३ ९ 


११३ 


१.०० 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


४० 


१०८ 


०.८० 


४१ 


१०८ 


०.४० 


४२ 


१०८ 


०.३० 


४३ 


१०८ 


१.२१ 


४४ 


१०८ 


१.२१ 


४५ 


१०७ 


०.८६ 


४६ 


१०६ 


०.१६ 


४७ 


१०६ 


१.२० 


क्रमांक क्र .२०१४/ उपजि/ लसिका/सिआर- ०२.- ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ 
अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम (३ ) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


, 


४८ 


१०६ 


०.८० 


४ ९ 


१०६ 


१.६० 


५० 


१० ९ 


०.४१ 


५१ 


११० 


०.०५ 


५२ 


१०५ 


१.६१ 


५३ 


१०५ 


१.६० 


५४ 


२.१४ 


१०५ 
१०५ 


५५ 


०.१६ 


एकूण 


४८.७६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव:- भु.प्र . शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प भाग -१ अंतर्गत 
किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . किवळा ता . लोहा . 
प्रकल्प कार्यालयाचेवर्णन :- कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र . 
२ नांदेड . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही. 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ठिकाण: नांदेड , दिनांक :- २४/०४/२०२० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


( श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


भाग १ - पुरवणी 


संपादीत क्षेत्र हे.आर 


०.३५ 
०.५० 


७३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 

३३ 

३०५ 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी 

३४ 

३०६ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 

३५ 

३०६ 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 

३६ 

३०७ 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 

३७ 

३०८ 
( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 

३८ 

३० ९ 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

३ ९ 

३० ९ 

३० ९ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 

३० ९ 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील 

३१० 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

एकूण 


०.१५ 


१.४० 


०.६५ 


१.१० 


४० 


०.६० 


४१ 


२.५५ 


४२ 


०.१५ 
६०.४० 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावः मौ . ढाकणी तालुका:- लोहा जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक | संपादीत क्षेत्र हे.आर 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भुप्र . शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प भाग-१ अंतर्गत 
किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . ढाकणी ता . लोहा. 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग 
क्र .२ नांदेड . 


०१ 


२८३ 


०.४७ 


०२ 


०.२० 


२८३ 
२८३ 


०३ 


०.२० 


०४ 


२८३ 


०४० 


अनुसूची तीन 


०५ 


२८३ 


०.४१ 


०६ 


२८३ 


३ ९ .५६( सरकारी गायराण ) 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 


०७ 


२८४ 


०.३१ 


०८ 


२८४ 


०५० 


० ९ 


०५७ 


२८५ 
२८५ 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला) 

सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश लागू नाही. 


१० 


०.४० 


११ 


०४८ 


२८६ 
२८६ 


१२ 


०.२० 


१३ 


२८६ 


०.२२ 


१४ 


२८६ 


०.३८ 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


१५ 


२८६ 


०५१ 


१६ 


१.३० 


२ ९ २ 
२ ९ २ 


१७ 


०.८१ 


१८ 


२ ९ ३ 


०.६४ 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


१ ९ 


०.१४ 


२ ९ ४ 
२ ९ ४ 


२० 


०.९ ५ 


२१ 


२ ९ ४ 


०.५० 


दिनांक:- २४/०४/२०२० 


२२ 


२ ९ ५ 


०.६० 
०.१६ 


ठिकाण: नांदेड 


२३ 


२ ९ ६ 


२४ 


२ ९ ७ 


१.९ ४ 


२५ 


२ ९ ८ 


०.१५ 
०.०६ 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


२६ 


२ ९९ 


२७ 


३०० 


०.१२ 


२८ 


०.३५ 


३०० 
३०१ 


२ ९ 


०.०५ 


३० 


३०१ 


००७ 


३१ 


३०४ 


०.१५ 


३२ 


३०४ 


०.१२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०२० : वैशाख २४-३० , शके १९ ४२ , 


७३५ 


१४ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 


प्रारंभिक अधिसूचना कलम-११ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


क्रमांक क्र .२०१४/ उपजि / लसिका/सिआर-०३.- ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / 
अ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढेजिचानिर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम (३ ) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


परंतू, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम ,२०१३ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


गाव : मौ . बाबुळगाव तालुका: नांदेड जिल्हा: नांदेड 


अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्येदिलेले आहे; 


०१ 


१७२ 


०११ 


०२ 


१७२ 


००८ 


०३ 


१७२ 


०१८ 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


०४ 


१७२ 


०.३३ 


०५ 


१७३ 


१.०० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


०६ 


१७३ 


१.०८ 


०७ 


१७३ 


१५४ 


०८ 


१७३ 


१.०० 


, 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


१७३ 


१५४ 


१० 


१७३ 


३.०७ 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; 


११ 


१७३ 


२.०६ 


१२ 


१७३ 


१.०३ 


१३ 


१७४ 


०.१८ 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


१४ 


१७५ 


११.१६ 


१५ 


१७६ 


१.१६ 


१६ 


१७६ 


०.७४ 


७३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक | संपादीत क्षेत्र हे.आर 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


१७ 


१७६ 


०.४१ 


१८ 


१७६ 


०.५८ 


१ ९ 


१७६ 


०.१६ 


प्रकल्पाचे नांवः- भु.प्र . शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प भाग -१ अंतर्गत 
किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . बाबुळगांव ता . जि . नांदेड . 
प्रकल्प कार्यालयाचेवर्णन:- कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र . 
२ नांदेड . 


१७७ 


०.९ २ 


२० 
२१ 
२२ 


৭99 


०.७६ 


१७७ 


१.२४ 


अनुसूची तीन 


२३ 


৭99 


०.१६ 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे 


लागू नाही. 


२४ 


৭99 


०१० 


२५ 


१७७ 


०.२० 


अनुसूची चार 


२६ 


१७७ 


०.११ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 


२७ 


१८३ 


०.०८ 


२८ 


१८३ 


४.५५ 


अनुसूची पाच 


२ ९ 


१८४ 


०.१६ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


३० 


१८४ 


०.०३ 


भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


३१ 


१८५ 


०.२६ 


३२ 


१८६ 


०.४४ 


३३ 


१८७ 


०.२२ 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) लसिका 
नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१८७ 


०.१८ 


३४ 
३५ 


१८७ 


०.१८ 


दिनांक :- २४/०४/२०२० 


३६ 


१८७ 


.२० 


ठिकाण : नांदेड 


३७ 


१८७ 


०.०८ 


३८ 


१८७ 


०.०८ 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


३ ९ 


१८७ 


०.०८ 


४० 


१ ९ ३ 


४१ 


१ ९ ३ 


४२ 


१ ९ ३ 


००१ 


४३ 


१ ९ ३ 


०.०३ 


४४ 


१ ९ ३ 


००७ 


एकूण 


३७.६० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


७३७ 


१५ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम,२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 


प्रारंभिक अधिसूचना कलम-११ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


क्रमांक क्र .२०१ ९/ उपजि / लसिका/सिआर-०१.- ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / 
अ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावः मौ . चिकना तालुकाः- धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक | भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर 


०१ 


३४१ 


०.५० 


०२ 


३४१ 


०.०६ 


०३ 


३४२ 


००१ 


०४ 


३४५ 


०.०७ 


०५ 


३४६ 


०.१६ 


०६ 


००४ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


३४७ 
३४७ 


०७ 


०.०६ 


०८ 


३५० 


.०३ 


० ९ 


३५१ 


०.०३ 


१० 


३५२ 


११ 


३४८ 


००१ 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


१२ 


०.०२ 


३४ ९ 
३५४ 


१३ 


०.०८ 


१४ 


४६१ 


००१ 


१५ 


४६० 


०.१२ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


१६ 


४५८ 


१७ 


०.२८ 


४५ ९ 
४६४ 


१८ 


०.०२ 


, 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


१ ९ 


४७२ 


०.२७ 


२० 


४७१ 


०.१४ 


२१ 


४७० 


०.१८ 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


२२ 


४८४ 


०.०१ 


२३ 


०.१० 


४८५ 
४८६ 


२४ 


०.१४ 


२५ 


०.१६ 


४८६ 
६०२ 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


२६ 
२७ 


६०१ 


०.१४ 


२८ 


०.१० 


४ ९ २ 
५ ९ ३ 


२ ९ 


००७ 


३० 


००१ 


५ ९ ३ 
५ ९ ३ 


३१ 


००१ 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 


३२ 


५ ९ २ 


०.०६ 


३३ 


५ ९ १ 


७३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर 


३४ 


५ ९ ० 


०.०६ 


३५ 


०.० ९ 


३६ 


५८ ९ 
५१२ 
५१३ 


००५ 


३७ 


३८ 


५१६ 


०.०३ 


३ ९ 


५१५ 


०२ 


४० 


५१४ 


०२ 


४१ 


६१८ 


००२ 


४२ 


५४७ 


०.०६ 


४३ 


५४८ 


०.०४ 


४४ 


५४ ९ 


०.१५ 


, 


४५ 


५५० 


००१ 


४६ 


६ ९ ५ 


०.१४ 


, 


४७ 


५७८ 


४८ 


७५२ 


०.२६ 
३.९९ 


एकूण 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांवः- भु . प्र . इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कलव्या वरील उजवी लघु वितरीका क .१ सा.क्र .० ते १९ ४० मी . साठी 
मौजे चिकना ता.धर्माबाद जि . नांदेड . 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र . ८ नांदेड . 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसूचना कलम-११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
क्रमांक क्र .२०१९/ उपजि / लसिका/सिआर-०५.- ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/ २०१४ / प्र.क्र .७७/ 
अ, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५ ) 
अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१३ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 

अनुसूची चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक: -११/०५/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १९ ४२ , 


७३ ९ 


१७ 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन पातालसिंका क्र .२ नांदेड यांजकडून 


प्रारंभिक अधिसूचना कलम-११ 


अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


गावः मौ . समराळा तालुका: 

धर्माबाद जिल्हा: नांदेड 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक | संपादीत क्षेत्र हे.आर 


०१ 


२१३ 


०.७ ९ 


०२ 


१ ९९ 


०.१४ 


०३ 


१ ९९ 


०.१३ 


०४ 


१ ९९ 


०.२१ 


०५ 


२०० 


०.२ ९ 


क्रमांक क्र .२०१९/ उपजि / लसिका/सिआर-०६.- ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ 
अ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


०६ 


२०१ 


०.१३ 
०.०६ 


०७ 


१ ९ ३ 


०८ 


१ ९ ३ 


०.०५ 


० ९ 


१ ९ २ 


०.१३ 


एकूण 


१.९ ३ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भु . प्र . इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कालव्या वरील डावी लघु वितरीका क्र .३ सा.क्र .२०० ते १२०० मी . साठी 
मौजे समराळा ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन:- कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र .८ नांदेड . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्चये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


टिप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


दिनांक : - ११/०५/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


७४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०२० : वैशाख २४-३० , शके १ ९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भु. प्र. इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कालव्या वरील डावी लघु वितरीका क्र .४ सा.क्र .२ ९ २८ ते ३६१० मी . साठी 
मौजे रत्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णनः- कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र .८ नांदेड 


, 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यासा भाग पाडणारी करणे 

लागू 

नाही . 
अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची एक 
संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


गावः मौ . रत्नाळी तालुका:- धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र हे.आर 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


०१ 


५४२ 


०.२८ 


०२ 


५४१ 


०.३० 


दिनांक :-११/०५/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 


०३ 


५४१ 


०.१० 


०४ 


५४० 


०.४५ 


श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


०५ 


५२१ 


०.३५ 


एकूण 


१.४८ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


